RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३६ ( ४ )] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर ६ , २०२० / कार्तिक १५ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


महसूल यंत्रणेच्या 


असाधारण क्रमांक ५८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

महसूल व वन विभाग 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ -५ / त.पुनर्रचना / २०१७.ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब -२०१० ( तलाठी ) / 
प्र.क्र .११२ ( भाग -३ ) / म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारीत पत्र क्र.मशा / कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा 
निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व पत्र क्र . मशा / कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती / २०१७ दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड 
जिल्ह्यासाठी ११५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी साझांची संख्या निश्चित करुन दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ -५ / त.पुनर्रचना / २०१७ , दिनांक १ ९ जुलै २०१७ अन्वये 
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय वाढ होणाऱ्या सझांची संख्या निश्चित करुन दिलेली आहे. तसेच शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक : प्राफेब-२०१० ( तलाठी ) / प्र.क्र .११२ ( भाग -३ ) / म -१०, दिनांक २५ मे २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( २ ) अन्वये सझांची फोड / पुनर्रचना 
करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल 
सादर करणेकरिता उप विभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन त्यांचेकडून रायगड जिल्ह्यातील उप विभागनिहाय 
होणाऱ्या सांझांची फोड / पुनर्रचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, माणगांव यांनी त्यांच्या उपविभागातील माणगांव तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार लोणेरे, साले व 
हरकोल तलाठी सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, मंगळवार , 
ऑक्टोबर २० , २०२० / आश्विन २८ , शके १ ९ ४२ दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील तलाठी सझांचे 
पुनर्रचनेच्या मसुद्याबाबत माणगांव उप विभागातील माणगांव तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्ह्यातील तहसिल माणगांव मधील लोणेरे, साले व हरकोल या तीन तलाठी सझांची पुर्नरचना 
करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे, सदरहू अंतिम अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना 
विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. 


( 
१ 
) 


भाग एक (को.वि.पु . ) - ५८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ६ , २०२० / कार्तिक १५ , शके १ ९ ४२ 

रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग माणगांव ( तहसिल माणगांव ) यामधील पुनर्रचित तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशिल खालील 
अनुसूची -अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे 


अनुसूची - अ 

तालुका - माणगांव 
तालुक्याचे नाव पुनर्ररचनेनंतर अस्तित्त्वात आलेल्या सझांचा तपशील 


अ.क्र. 


उप विभागाचे नाव 


सजेचे नांव व सजाच्या 


सजेत समाविष्ट असलेल्या 

गावाचे नांव 


मुख्यालयाचे ठिकाण 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


माणगांव 


माणगांव 


हरकोल 
( नवनिर्मित ) 


ormr-5 


गोवेले 
हरकोल 
हरकोल कोंड 
अळसुंदे 
पळसप 
गोवेले कोंड 

साले 
कोशिंबळे त . तळे 

तिलोरे 


६ 


माणगांव 


माणगांव 


साले 


८ 


माणगांव 


माणगांव 


साले 


१० 


तळाशेत 
( नवनिर्मित ) 


9v22MIX2XL8.4 


वारक 
कुशेडे 
विघवली 
तळाशेत 
कशेणे 
दाखणे 
लोणेरे 
टेमपाले 
लाखपाले 
वडपाले 


१६ 


लोणेरे 


१८ 


रेपोली 


उसरघर 
रेपोली 
न्हावे 
भाणदरे 


स्थळ : - अलिबाग , 


दिनांक : - ६ नोव्हेंबर २०२० . 


निधी चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


